अखिल भारतीय da शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली 
यांच्या मान्यतेस अनुसरुन, तंत्रशिक्षण 
संचालनालयाच्या अधिपत्याखाळीलळ नाशिक 
विभागातील, व्यवस्थापनशासत्र विद्याशाखेच्या 
विद्यमान विनाअनुदानित संस्थांमध्ये शैक्षणिक वर्ष 
२०२४-२५ पासून नवीन अभ्यासक्रम सुरू करणे, 
प्रवेश क्षमतेत वाढ करण्यास शासन मान्यता 
देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र.मान्यता-२०२४/प्र.क्र.१५४/तांशि-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा चौक राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १५ जुले, २०२४. 


वाचा : संचालक, तंत्र शिक्षण यांचे पत्र क्र.२/एनजीसी/एआयसीटीई-वाढ मान्यता/ 
एमबीए__ नाशिक/२०२४/(१४/२०), दि.२६.०६.२०२४. 


प्रस्तावना : अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन, 
संचालक, तंत्रशिक्षण यांनी उपरोक्त वाचा येथील दि.२६.०६.२०२४ रोजीच्या पत्रान्वये, 
तंत्रशिक्षण संचाळनालयाच्या अधिपत्याखाळील नाशिक विभागातील, व्यवस्थापनझास्त्र 
विद्याशाखेच्या विद्यमान विनाअनुदानित संस्थांमध्ये शौक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून नवीन 
अभ्यासक्रम सुरू करणे, प्रवेश क्षमतेत वाढ करण्यास शासन मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर 
केला आहे. त्यानुसार मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस 
अनुसरून, तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील सोबतच्या प्रपत्रामध्ये दर्शविलेल्या 
नाशिक विभागातील, व्यवस्थापनशास्त्र विद्याशाखेच्या विद्यमान विनाअनुदानित संस्थांमध्ये 
शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून नवीन अभ्यासक्रम सुरू करण्यास व प्रवेश क्षमतेत वाढ करण्यास 
प्रचलित अटी व शर्तीच्या अधीन राहून शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अटी व शार्ती- 


१) सदर मान्यता कायम विनाअनुदान तत्वावर राहील. 


२) प्रस्तुत बाबतीत अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने विहित केलेल्या तसेच दि.२१ मे, 
१९८३ च्या शासन निर्णयातील अटींची पूर्तता करणे, संबंधित महाविद्यालय / संस्थांवर 
बंधनकारक राहील. 

३) शासनाने विहित केलेल्या तसेच अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी 
विहित केळेल्या सर्व अटी व शार्ती मान्य असल्याबाबत संबंधित महाविद्यालय / संस्थेने 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२४/प्र.क्र.१५४/तांशि-४ 


संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, मुंबई यांच्याशी करारनामा करावा लागेल. तसेच, 
आव्यक कागदपत्रांची आणि औपचारिक बाबींची पूर्तता संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्या 
संमतीने समाधानकारकरित्या पूर्ण करावी. 


४) संबंधित महाविद्यालय / संस्थेने, संचालक, तंत्र शिक्षण यांचेकडे आवश्‍यक ती संचित ठेव 
संयुक्‍त खात्यात भरुन इतर कायदेशीर बाबींची पूर्तता करावी. 


५) सदर अभ्यासक्रमाचे प्रवेश शासनाने मान्य केलेल्या संबंधित अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश 
नियमानुसार / पद्धतीनुसार करण्यात येतील. 


६) शुल्क नियामक प्राधिकरणाने विहित केलेल्या शिक्षण शुल्कापेक्षा जास्त शुल्क 
महाविद्यालयाने आकारल्यास, संबंधित महाविद्यालय / संस्थेवर महाराष्ट्र एज्युकेशनल 
इन्स्टिट्युजान (प्रोहिबिहान ऑफ कॅपिटेशन फी) अँक्ट, १९८७ अनुसार कारवाई करण्यात 
येईल. 

७) संबंधित महाविद्यालय / संस्थेने अभ्यासक्रम चालविण्याकरिता पूर्णवेळ शिक्षकवृंद व इतर 
तांत्रिक कर्मचारी अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली व संबंधित विद्यापीठाच्या 
मानकानुसार नियुक्‍त करावेत. त्यांना नियमानुसार वेतन व भत्ते देण्यात यावेत. तसेच, 
शिक्षकवृंद व इतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व भत्ते इ. बाबत तसेच, विद्यार्थ्याकडून शासनाकडे 
तक्रारी आल्यास संबंधित महाविद्यालय / संस्थेवर कडक कारवाई करण्यात येईल. 


८) संबंधित महाविद्यालय / संस्थेने ग्रंथालयाकरिता आवश्‍यक ती पुस्तके, नियतकालिके 
अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेच्या मानकानुसार खरेदी करणे आवश्‍यक राहील. 
तसेच, विद्यार्थ्यांना वाचनालयाचा पुरेपूर उपयोग होण्याच्या दृष्टीने ग्रंथालयात विद्यार्थ्यांना 
अभ्यासिकेची सोय करणे आवश्‍यक आहे. तसेच, विद्यार्थ्यांना अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण 
परिषदेच्या मानकाप्रमाणे सर्व शैक्षणिक सोयीसुविधा (उदा. प्रयोगशाळा, वाचनालय, 
वर्गखोल्या इ.) करणे आवश्‍यक आहे. 


९) रंगिंगसंदर्भात मा.सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश व महाराष्ट्र प्रोहिबिशान ऑफ रॅगिंग अँक्ट, 
१९९९ यांची कठोरपणे अंमलबजावणी करणे संबंधित महाविद्यालय / संस्थेवर बंधनकारक 
राहील. 


qo) संबंधित महाविद्यालय / संस्थेने सदर अभ्यासक्रम चालविण्यासाठी आवश्‍यक स्थावर 
जंगम मालमत्तेकरिता शासनाकडून किंवा कोणत्याही वित्तीय संस्थेकडून कर्ज घेतले 
असल्याचे निदर्शनास आल्यास त्यांची परतफेड करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित 
महाविद्यालय / संस्थेवर राहील. 


११) जर संबंधित महाविद्यालय / संस्थेने संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे 
प्रोसेसिंग फीचा भरणा केलेला नसेल तर, अंतीम मान्यता देण्यापूर्वी संचालकांनी 
महाविद्यालयाकडून प्रोसेसिंग फी वसूल करावी. 


१२) शासन निर्णय दि.२२.०२.२०१८ अन्वये विहित HIS नोंदणी शुल्क संबंधित महाविद्यालय 
/ संस्थेने भरणा केले नसेल, तर ते सहसंचालक, तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालय, नाशिक 
यांनी संबंधित महाविद्यालय / संस्थेकडून भरणा करुन घ्यावे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२४/प्र.क्र.१५४/तांशि-४ 


१३) महाविद्यालयाने संबंधित विद्यापीठाचे संलग्निकरण प्राप्त करुन घेणे आवश्‍यक राहील. 


२. याशिवाय संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व संबंधित विद्यापीठ यांनी घालून 
दिलेल्या अन्य अटी व शर्ती संबंधित संस्था / महाविद्यालळयावर बंधनकारक राहतील. 


३. या शासन मान्यतेनुसार उक्त संस्था / महाविद्यालयातील अभ्यासक्रमांचा केंद्रीभूत प्रवेशा 
प्रक्रियेमध्ये समावेश होण्याकरिता संचालक, तंत्र शिक्षण यांनी आवश्‍यक ते आदेशा निर्गमित 
करावेत. 


8. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०७१५१५०८०५१२०८ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SHAHAJAHAN SHAKUR MULANI 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HIGHER 


AND TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT, 

S H A H A J A H A N 2.5.4.20=d203fe3b025c07¢7692F5¢23a43a4905f46cddedef5 
4f3944caf1c620a5bc64e, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


S H AKU R M U LAN | serialNumber=BF4EB2A0C007D6CAS5A25B0E564499E5FF90 
4468E1A96902315E3E67299424039, cn=SHAHAJAHAN 
SHAKUR MULANI 
Date: 2024.07.15 15:20:18 +05'30" 


(शहाजहान मुलाणी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१) मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

२) संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

३) सहसंचालक, तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालय, नाशिक (संचालक, तंत्र शिक्षण 
यांच्यामार्फत). 

४) कुलसचिव, संबंधित विद्यापीठ (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

५) संबंधित महाविद्यालय (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

६) निवडनस्ती/तांशि-४ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


wa 


HTED G.R.No.Manyata-2024/C.R.154/TE-4, Dated: 15th July, 2024 
List of Increase Intake, New Course,Programme,Restoration in Existing Institute,Approved by AICTE from 2024-25 


Region: Nashik 


Institute Name 


5119 |C.H.M.E 
SOCIETY'S DR. 
MOONJE 
INSTITUTE OF 
MANAGEMENT 
& COMPUTER 
STUDIES 


Perma 
DTE Region nent 
Id 
NASHIK 1- 
76378 
1 
NASHIK 1- 5124 |SND COLLEGE 
33962 OF 
81 ENGINEERING & 
RESEARCH 
CENTER, 
BABHULGAON 
NASHIK 1- 5186 |R. C. PATEL 
27409 INSTITUTE OF 
81 PHARMACEUTIC 
AL EDUCATION 
& RESEARCH 
1- 


NASHIK 5186 |R.C. PATEL 
27409 INSTITUTE OF 
81 PHARMACEUTIC 
AL EDUCATION 
& RESEARCH 


7 
i 


Institution 


Institute Address T 
Type 


NASHIK 


NASHIK 
DHULE 
DHULE 


Private-Self 
Financing 


RAMBHOOML B. 
M. COLLEGE 
CAMPUS 
GANGAPUR 
ROAD, NASHIK - 
422005 


A/P 
BABHULGAON 
TAL. YEOLA 
DIST. NASHIK 
STATE 
MAHARASHTRA 
PIN CODE-423401 


Private-Self 
Financing 


NEAR 
KARWAND 
NAKA, 

SHIRPUR DIST. 
DHULE 
MAHARASHTRA 
425405 


Private-Self 
Financing 


NEAR 
KARWAND 
NAKA, 

SHIRPUR DIST. 
DHULE 
MAHARASHTRA 
425405 


Private-Self 
Financing 


New/ 
Existing 
Institute 


University 


Extension-| MANAGEMENT 
Expansion 
-Closure 
Extension-| MANAGEMENT 
Expansion 
-Closure 
Extension-} MANAGEMENT 
Expansion 
-Closure 
Extension-} MANAGEMENT 
Expansion 
-Closure 


Page 1 of 3 


University of 
Pune, Pune 


University of 
Pune, Pune 


KAVAYITRI 
BAHINABAI 
CHAUDHARI 
NORTH 


RA 
UNIVERSITY 


Kavayitri 
Bahinabai 
Chaudhari 

North 
Maharashtra 
University, 
Jalgaon 


MAHARASHT 


Course 
Applied 
for 


Intake Intake 
Approved | Approved | Variat 
Level Name of Course for 2023-| for 2024- 


i 
POST 1 EoA & 
Increase in 
1 


intake 


GRADUATE 


POST 
GRADUATE 


EoA & 
Increase in 
intake 
0 Application 
for new 
course 
3 EoA & 
Increase in 
intake 


MBA (FINANCE) 


on 
MBA 20 
MBA 20 
POST BA 6 
GRADUATE 
POST 0 
GRADUATE 


wa 


HTED G.R.No.Manyata-2024/C.R.154/TE-4, Dated: 15th July, 2024 
List of Increase Intake, New Course,Programme,Restoration in Existing Institute,Approved by AICTE from 2024-25 


Region: Nashik 


Intake Intake 
Institution Newl Approved | Approved | Variat ० 
Institute Name _ | Institute Address District T Existing Program University Name of Course | “*PP PP डु Applied 
ype र for 2023- | for 2024-| ion 
Institute for 
24 25 
30 


NASHIK 1- 5186 |R. C. PATEL NEAR DHULE Private-Self |Extension-] MANAGEMENT Kavayitri POST MBA 60 EoA & 
INSTITUTE OF KARWAND Financing | Expansion Bahinabai GRADUATE | (MARKETING Increase in 
8 PHARMACEUTIC |NAKA, -Closure Chaudhari MANAGEMENT) intake 
AL EDUCATION |SHIRPUR DIST. North 
& RESEARCH DHULE Maharashtra 
MAHARASHTRA University, 
425405 Jalgaon 
NASHIK 5303 |HON.SHRI A/P KASHTL AHMEDNAG | Private-Self |Extension-] MANAGEMENT | University of POST 120 60 EoA & 
BABANRAO TAL: AR Financing | Expansion Pune, Pune GRADUATE Increase in 
PACHPUTE SHRIGONDA -Closure intake 
VICHARDHARA _|DIST: 
TRUST'S GROUP |AHMEDNAGAR 
OF MAHARASHTRA - 
INSTITUTIONS 414701 
5324 |AMRUTVAHINI |AMRUTNAGAR, | AHMEDNAG | Private-Self |Extension-}] MANAGEMENT | University of POST 180 60 EoA & 
INSTITUTE OF AR Financing | Expansion Pune, Pune GRADUATE Increase in 
MANAGEMENT -Closure intake 
& BUSINESS 
ADMINSTRAION 
5380 |ADSUL'S AT-CHAS, CHAS- | AHMEDNAG | Private-Self |Extension-| MANAGEMENT | University of POST 300 60 EoA & 
TECHNICAL NIMBLAK AR Financing | Expansion Pune, Pune GRADUATE Increase in 
CAMPUS BYPASS ROAD, -Closure intake 
AHMEDNAGAR 


5381 |SHRI MANDAL ROAD , DHULE Private-Self |Extension-] MANAGEMENT | KAVAYITRI POST 60 60 |Application 
JAYKUMAR DONDIACHA Financing | Expansion BAHINABAI | GRADUATE for new 
RAWAL -Closure CHAUDHARI course 
INSTITUTE OF NORTH 
TECHNOLOGY MAHARASHT 

RA 
UNIVERSITY 


Page 2 of 3 


Perma 
DTE Region nent 
Id 


NASHIK 
NASHIK 


Sr 
No 
NASHIK 


wa 


HTED G.R.No.Manyata-2024/C.R.154/TE-4, Dated: 15th July, 2024 
List of Increase Intake, New Course,Programme,Restoration in Existing Institute,Approved by AICTE from 2024-25 


Region : Nashik 


Intake Intake 
ili Institution Dew Approved | Approved | Variat ०6 
DTE Region nent Institute Name_ | Institute Address District T Existing Program University Name of Course |“*PP PP न Applied 
Id EYRE Institute for 


NASHIK 1- 5390 |K.V.N. NAIK 5. P. |KRANTIVEER NASHIK Private-Self }Extension-| MANAGEMENT | University of POST MBA Application 
42243 SANSTHA'S VASANTRAO Financing | Expansion Pune, Pune GRADUATE for new 
6343 LOKNETE NAIK -Closure course 
GOPINATHII MARG,CANADA 
MUNDE CORNER,NASHIK 
INSTITUTE OF -422002 
ENGINEERING 
EDUCATION & 
RESEARCH 
NASHIK 1- 5418 |GURU GOBIND |KHALSA NASHIK _ | Private-Self |Extension-| MANAGEMENT |Savitribai Phule POST MBA 0 60 6 icati 
14047 SINGH COLLEGE |EDUCATIONAL Financing | Expansion Pune GRADUATE for new 
66831 OF COMPLEX, -Closure University, Pune course 
ENGINEERING GURU GOBIND 
AND RESEARCH § |SINGH MARG, 
CENTRE, NASHIK |NASHIK 


Digitally signed by SHAHAJAHAN SHAKUR MULANI 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=HIGHER AND TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT, 
S H A H AJ A H A N 2.5.4.20=d203fe3b025c07c7692f5c23a43a4905f46cddede 
£54f3944caf1c620a5bc64e, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
S H A KU R M U LA N | serialNumber=BF4EB2A0C007D6CA5A25B0E564499E5FF9 
04468E1A96902315E3E67299424039, cn=SHAHAJAHAN 
SHAKUR MULANI 
Date: 2024.07.15 15:20:39 +05'30' 


Sr 
No 


Page 3 of 3 


